वर्ष ८ , अंक ३० ( २ ) ] 


सत्यमेव जयते 


भाग चार ६२ – १ 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 35530 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार 


गुरुवार , नोव्हेंबर २४ , २०२२ / अग्रहायण ३ , शके १ ९ ४४ [ पृष्ठे ८ , किंमत : रुपये २३.०० 

असाधारण क्रमांक ६२ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम , 


अनुक्रमणिका 

सन २०२२ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १३. – यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ अधिनियम , १ ९ ८ ९ , कवि 
कुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय ( विद्यापीठ ) अधिनियम , १ ९९ ७ आणि महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम , 
२०१६ या अधिनियमांमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश . 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 

मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , मुंबई ४०० ०३२ , 
दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२२ . 


MAHARASHTRA ORDINANCE No. XIII OF 2022 . 


AN ORDINANCE 

FURTHER TO AMEND THE YASHWANTRAO CHAVAN 
MAHARASHTRA OPEN UNIVERSITY ACT , 1989 , THE 
KAVI KULGURU KALIDAS SANSKRIT VISHVAVIDYALAYA 
( UNIVERSITY ) ACT , 1997 AND THE MAHARASHTRA 

PUBLIC UNIVERSITIES ACT , 2016 . 


सन २०२२ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १३ . 

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ अधिनियम , १ ९ ८ ९ , कवि कुलगुरू कालिदास 
संस्कृत विश्वविद्यालय ( विद्यापीठ ) अधिनियम , १ ९९ ७ आणि महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ 
अधिनियम , २०१६ या अधिनियमांमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश . 


( १ ) 


पृष्ठे 

१-८ 


संक्षिप्त नाव व 
प्रारंभ . 


सन १ ९ ८ ९ चा 


अधिनियम क्रमांक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , नोव्हेंबर २४ , २०२२ / अग्रहायण ३ , 

, 


२ . 

महाराष्ट्र विद्यापीठ 


२० याच्या कलम 

१० ची सुधारणा . 


ज्याअर्थी , राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ; 

१ ९९ ७ चा 

आणि ज्याअर्थी , यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता , यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ १ ९ ८ ९ चा 
अधिनियम , १ ९ ८ ९ , कवि कुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय ( विद्यापीठ ) अधिनियम , १ ९९ ७ आणि महा . २० . 
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम , २०१६ या अधिनियमांमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या महा . ३३ . 
राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची २०१७ चा 
खात्री पटली आहे 
; 

महा . ६ . 


त्याअर्थी , आता , भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड ( १ ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून , महाराष्ट्राचे राज्यपाल , याद्वारे , पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत : 

प्रकरण एक 
प्रारंभिक . 

१. ( १ ) या अध्यादेशास , यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ , कवि कुलगुरू कालिदास 
संस्कृत विश्वविद्यालय ( विद्यापीठ ) आणि महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ ( सुधारणा ) अध्यादेश , २०२२ , असे 
म्हणावे . 

( २ ) तो , तात्काळ अंमलात येईल . 


प्रकरण दोन 

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ अधिनियम , १ ९ ८ ९ याची सुधारणा . 

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ अधिनियम , १ ९ ८ ९ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश , “ मुक्त १ ९ ८ ९ चा 
अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम १० मध्ये , 

महा . २० . 

( १ ) पोट - कलम ( १ ) मधील , 

( क ) खंड ( क ) मध्ये , - 


( एक ) एक समिती ” या मजकुराऐवजी , “ एक शोध - नि- निवड समिती 
हा 

मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 


शके १ ९ ४४ 


66 


66 


( दोन ) उप - खंड ( एक ) ऐवजी , पुढील उप - खंड दाखल करण्यात येईल 

66 

“ ( एक ) कुलपतीने नामनिर्देशित केलेला सदस्य , जो उच्च शिक्षण क्षेत्रातील 

विख्यात व्यक्ती असेल आणि जो एकतर , शिक्षण क्षेत्रातील राष्ट्रीय ख्यातीची विख्यात 
विद्वान व्यक्ती किंवा पद्म पुरस्कारप्राप्त व्यक्ती असेल ; " ; 

( तीन ) उप - खंड ( तीन ) नंतर , पुढील उप - खंड समाविष्ट करण्यात येईल : 

( चार ) विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अध्यक्षाने नामनिर्देशित केलेला 


सदस्य ; ” ; 


66 


( ख ) खंड ( ग ) ऐवजी , पुढील खंड दाखल करण्यात येईल : 

( ग ) समितीवर नामनिर्देशित केलेले सदस्य , अशा व्यक्ती असतील की ज्या , 
विद्यापीठाशी किंवा विद्यापीठाच्या कोणत्याही महाविद्यालयाशी किंवा कोणत्याही मान्यताप्राप्त 
परिसंस्थेशी कोणत्याही रीतीने संबंधित असणार नाहीत ; ” ; 


66 

( ग ) खंड ( घ ) मधील , “ तीन ” हा मजकूर वगळण्यात येतील ; 


" " 


( २ ) पोट - कलम ( १ घ ) मधील , 

( क ) खंड ( क ) ऐवजी , पुढील खंड दाखल करण्यात येतील : 

( क ) उच्च स्तरीय क्षमता , सचोटी , नैतिकता व संस्थात्मक बांधिलकी असलेली 
व्यक्ती असेल ; 


- 


प्र - कुलगुरू . 


येईल . 


१ ९९ ७ चा 

महा . ३३. निर्देश , 


३ . 


भाग चार ६२–१अ 


: 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , नोव्हेंबर २४ , २०२२ / अग्रहायण ३ , 


४ . 


८८ 


66 

( ख ) खंड ( घ ) मधील , “ शैक्षणिक अर्हता या मजकुराऐवजी , “ अतिरिक्त शैक्षणिक 
अर्हता " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 

( ३ ) पोट - कलम ( १ फ ) नंतर , पुढील पोट - कलम समाविष्ट करण्यात येईल : 


66 


( क- १ ) कोणत्याही विद्यापीठात प्राध्यापक म्हणून किमान दहा वर्षांचा अनुभव असलेला 
किंवा शैक्षणिक नेतृत्त्व सिद्ध केल्याच्या पुराव्यासह लौकिकप्राप्त संशोधन किंवा शैक्षणिक प्रशासकीय 
संघटनेतील दहा वर्षांचा अनुभव असलेला विख्यात शिक्षणतज्ज्ञ असेल ; ” ; 


( १ ग ) जर कुलपतीने निवड केलेली व्यक्ती , कुलगुरू पदाचा कार्यभार स्वीकारीत नसेल 

तर , कुलपतीस , नामिकेतील उर्वरित व्यक्तींमधून अन्य सुयोग्य व्यक्तीची निवड करता येईल किंवा 
त्यास , एकतर त्याच समितीकडून किंवा या प्रयोजनासाठी नवीन समिती घटित केल्यानंतर , अशा 
नवीन समितीकडून , नवीन नामिकेची मागणी करता येईल . ” . 

मुक्त विद्यापीठ अधिनियमाच्या कलम १० अ ऐवजी , पुढील कलम दाखल करण्यात सन १ ९ ८ ९ चा 

महाराष्ट्र 

अधिनियम क्रमांक 


66 

“ १० अ . 


२० याच्या कलम 

प्र - कुलगुरू म्हणून एखाद्या व्यक्तीची व्यवस्थापन मंडळाकडे शिफारस करणे हा , 
कुलगुरूचा विशेषाधिकार असेल . व्यवस्थापन मंडळ , कुलगुरूच्या शिफारशीवरून , विद्यापीठासाठी 
प्र - कुलगुरूंची नियुक्ती करील . प्र - कुलगुरूची नियुक्ती , परिनियमांद्वारे विहित करण्यात येईल , अशा नवीन कलम 
मुदतीसाठी व अशा वित्तलब्धीवर आणि सेवेच्या इतर शतींवर करण्यात येईल आणि तो , विहित करण्यात दाखल करणे . 
येईल अशा अधिकारांचा वापर करील व अशी कामे पार पाडील . " . 

१० अ याऐवजी 

प्रकरण तीन 


कवि कुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय ( विद्यापीठ ) अधिनियम , १ ९९ ७ याची सुधारणा . 

कवि कुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय ( विद्यापीठ ) अधिनियम , १ ९९ ७ ( यात यापुढे ज्याचा सन १ ९९ ७ चा 
संस्कृत विश्वविद्यालय ( विद्यापीठ ) अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम १२ मध्ये , 

( १ ) पोट - कलम ( १ ) मधील , 

( क ) खंड ( क ) मध्ये , 

( एक ) एक समिती ” या मजकुराऐवजी , “ एक शोध - नि - निवड समिती 
मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 

( दोन ) उप - खंड ( एक ) ऐवजी , पुढील उप - खंड दाखल करण्यात येईल : – 


८८ 


शके १ ९ ४४ 


" " 


८८ 


" 


८८ 


सदस्य ; 


( एक ) कुलाधिपतीने नामनिर्देश केलेला सदस्य , जो उच्च शिक्षण क्षेत्रातील 

विख्यात व्यक्ती असेल आणि जो एकतर , शिक्षण क्षेत्रातील राष्ट्रीय ख्यातीची विख्यात 

विद्वान व्यक्ती किंवा पद्म पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती असेल ; ” ; 


( तीन ) उप - खंड ( तीन ) नंतर , पुढील उप - खंड समाविष्ट करण्यात येईल 


हा 


( चार ) विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अध्यक्षाने नामनिर्देशित केलेला 

; 


" 

( ग ) खंड ( घ ) मधील , “ तीन ” हा मजकूर वगळण्यात येईल ; 


( ख ) खंड ( ग ) ऐवजी , पुढील खंड दाखल करण्यात येईल : 

८८ 

( ग ) समितीवर नामनिर्देशित केलेले सदस्य , अशा व्यक्ती असतील की ज्या , विद्यापीठाशी 
किंवा विद्यापीठाच्या कोणत्याही महाविद्यालयाशी किंवा कोणत्याही मान्यताप्राप्त परिसंस्थेशी 
कोणत्याही रीतीने संबंधित असणार नाहीत ; " 
; 


महाराष्ट्र 

अधिनियम क्रमांक 
३३ याच्या कलम 

१२ ची सुधारणा . 


x 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , नोव्हेंबर २४ , २०२२ / अग्रहायण ३ , 

( २ ) पोट - कलम ( ३ क ) मधील , - 


( क ) खंड ( क ) ऐवजी , पुढील खंड दाखल करण्यात येतील 


सन २०१७ चा 

६ . 

महाराष्ट्र अधिनियम अधिनियम 

क्रमांक ६ याच्या 

कलम ११ ची 

सुधारणा . 


असेल ; 


" 


66 


( क ) उच्च स्तरीय क्षमता , सचोटी , नैतिकता व संस्थात्मक बांधिलकी असलेली व्यक्ती 


( क -१ ) कोणत्याही विद्यापीठात प्राध्यापक म्हणून किमान दहा वर्षांचा अनुभव असलेला 
किंवा शैक्षणिक नेतृत्व सिद्ध केल्याच्या पुराव्यासह लौकिकप्राप्त संशोधन किंवा शैक्षणिक प्रशासकीय 
संघटनेतील दहा वर्षांचा अनुभव असलेला विख्यात शिक्षणतज्ज्ञ असेल ; ” ; 


( ख ) खंड ( घ ) मधील , शैक्षणिक अर्हता या मजकुराऐवजी , 


" 

शैक्षणिक अर्हता ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 


शके १ ९ ४४ 


( ३ ) पोट - कलम ( ४ ) मधील , - 


( क ) विद्यमान परंतुकापूर्वी , पुढील परंतुक समाविष्ट करण्यात येईल : 

८८ 

परंतु , जर कुलाधिपतीने निवड केलेली व्यक्ती , कुलगुरू पदाचा कार्यभार स्वीकारीत 
नसेल तर , कुलाधिपतीस , नामिकेतील उर्वरित व्यक्तींमधून अन्य सुयोग्य व्यक्तीची निवड 
करता येईल किंवा त्यास , एकतर त्याच समितीकडून किंवा या प्रयोजनासाठी नवीन समिती 
घटित केल्यानंतर , अशा नवीन समितीकडून , नवीन नामिकेची मागणी करता येईल 
; 


सन १ ९९ ७ चा 

संस्कृत विश्वविद्यालय विद्यापीठ अधिनियमाच्या कलम १३ मधील , पोट - कलम ( १ ) ऐवजी , पुढील 
महाराष्ट्र अधिनियम पोट - कलम दाखल करण्यात येईल : 

क्रमांक ३३ याच्या 

कलम १३ ची 

सुधारणा . 


66 


" 

( ख ) विद्यमान परंतुकामधील , “ परंतु ” या मजकुराऐवजी , “ परंतु आणखी असे की , " हा 
मजकूर दाखल करण्यात येईल . 


८८ 

( १ ) सम - कुलगुरू म्हणून एखाद्या व्यक्तीची व्यवस्थापन परिषदेकडे शिफारस करणे हा , 
कुलगुरूचा 
विशेषाधिकार असेल . व्यवस्थापन परिषद , कुलगुरूच्या शिफारशीवरून , विद्यापीठासाठी सम - कुलगुरूची 
नियुक्ती करील . ” . 


अतिरिक्त 


प्रकरण चार 


८८ 


महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम , २०१६ याची सुधारणा . 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम , २०१६ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश , “ सार्वजनिक विद्यापीठ २०१७ चा 

महा . ६ . 

असा केला आहे ) याच्या कलम १ ९ मध्ये , - 

( १ ) पोट - कलम ( ३ ) मधील , – 

( क ) खंड ( क ) मध्ये , - 


" 

( एक ) एक समिती या मजकुराऐवजी , एक शोध - नि- निवड समिती 

मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 


( दोन ) उप - खंड ( एक ) ऐवजी , पुढील उप - खंड दाखल करण्यात येईल 

: 


" 


Fc 


हा 


( एक ) कुलपतीने नामनिर्देशित केलेला सदस्य , जो उच्च शिक्षण क्षेत्रातील 

विख्यात व्यक्ती असेल आणि जो एकतर , शिक्षण क्षेत्रातील राष्ट्रीय ख्यातीची विख्यात 
विद्वान व्यक्ती किंवा पद्म पुरस्कारप्राप्त व्यक्ती असेल ; " ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , नोव्हेंबर २४ , २०२२ / अग्रहायण ३ , 


८ . 


( तीन ) उप - खंड ( तीन ) नंतर , पुढील उप - खंड समाविष्ट करण्यात येईल : 

— 


८८ 


८८ 


सदस्य ; 

( ख ) खंड ( ग ) ऐवजी , पुढील खंड दाखल करण्यात येईल 


" 


( चार ) विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अध्यक्षाने नामनिर्देशित केलेला 


८८ 

( ग ) समितीवर नामनिर्देशित केलेले सदस्य , अशा व्यक्ती असतील की ज्या , संबंधित 

विद्यापीठाशी किंवा त्या विद्यापीठाच्या कोणत्याही महाविद्यालयाशी किंवा कोणत्याही मान्यताप्राप्त 
परिसंस्थेशी कोणत्याही रीतीने संबंधित असणार नाहीत ; ” ; 


८८ 

( ग ) खंड ( घ ) मधील , “ तीन ” हा मजकूर वगळण्यात येईल ; 

( घ ) खंड ( च ) मधील , 


; 


शके १ ९ ४४ 


८८ 


८८ 


( एक ) उप - खंड ( एक ) ऐवजी , पुढील उप - खंड दाखल करण्यात येतील : 

( एक ) उच्च स्तरीय क्षमता , सचोटी , नैतिकता व संस्थात्मक बांधिलकी 
असलेली व्यक्ती असेल 
; 


( एक - क ) कोणत्याही विद्यापीठात प्राध्यापक म्हणून किमान दहा वर्षांचा अनुभव 
असलेला किंवा शैक्षणिक नेतृत्व सिद्ध केल्याच्या पुराव्यासह लौकिकप्राप्त संशोधन 
किंवा शैक्षणिक प्रशासकीय संघटनेतील दहा वर्षांचा अनुभव असलेला विख्यात शिक्षणतज्ज्ञ 
असेल . " ; 


( दोन ) उप - खंड ( चार ) मधील , शैक्षणिक अर्हता या मजकुराऐवजी , 
अतिरिक्त शैक्षणिक अर्हता " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 


66 


( २ ) पोट - कलम ( ४ ) मधील , – 

( क ) विद्यमान परंतुकापूर्वी , पुढील परंतुक समाविष्ट करण्यात येईल : 

परंतु , जर कुलपतीने निवड केलेली व्यक्ती , कुलगुरू पदाचा कार्यभार स्वीकारीत 
नसेल तर , कुलपतीस , नामिकेतीने उर्वरित व्यक्तींमधून अन्य सुयोग्य व्यक्तीची निवड करता 
येईल किंवा त्यास , एकतर त्याच समितीकडून किंवा या प्रयोजनासाठी नवीन समिती घटित 
केल्यानंतर , अशा नवीन समितीकडून , नवीन नामिकेची मागणी करता येईल 

: ; 


८८ 

" 

८८ 

( ख ) विद्यमान परंतुकामधील , “ परंतु , ” या मजकुराऐवजी , परंतु आणखी असे की , " हा 
मजकूर दाखल करण्यात येईल . 


सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमाच्या कलम १३ मध्ये , पोट - कलम ( ६ ) ऐवजी , पुढील पोट - कलम सन २०१७ चा 
दाखल करण्यात येईल : महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक ६ याच्या 

८८ 

( ६ ) प्र - कुलगुरू म्हणून एखाद्या व्यक्तीची व्यवस्थापन परिषदेकडे शिफारस करणे हा , कुलगुरूचा कलम १३ ची 
विशेषाधिकार असेल . व्यवस्थापन परिषद , कुलगुरुच्या शिफारशीवरून , विद्यापीठासाठी प्र - कुलगुरूची नियुक्ती 
करील . ” . 

सुधारणा . 


सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमाच्या कलम १० ९ मध्ये , – 

( १ ) पोट - कलम ( ३ ) मधील , खंड ( छ ) नंतर , दुसऱ्या परंतुकाऐवजी , पुढील परंतुक दाखल करण्यात 

येईल 


सन २०१७ चा 

महाराष्ट्र अधिनियम 

क्रमांक ६ याच्या 
कलम १० ९ ची 


परंतु आणखी असे की , २०२३-२०२४ या शैक्षणिक वर्षासाठी , उच्च शिक्षणाचे नवीन सुधारणा . 
महाविद्यालय किंवा परिसंस्था सुरू करण्यासाठी इरादा पत्र मागवण्यासाठी अर्ज करण्याचे अधिष्ठाता 
मंडळाकडून अर्जाची छाननी करण्याचे व राज्य शासनाकडे पाठविण्याचे आणि राज्य शासनाकडून 
इरादा पत्र देण्याचे दिनांक वाढविण्याच्या दृष्टीने , खाली दिलेल्या तक्त्याच्या स्तंभ ( २ ) मध्ये विनिर्दिष्ट 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , नोव्हेंबर २४ , २०२२ / अग्रहायण ३ , 


खंड 


( १ ) 

( क ) 


( ग ) ज्यावर्षी असा अर्ज विद्यापीठाला प्राप्त झाला असेल त्या वर्षाच्या 
३० नोव्हेंबर रोजी किंवा त्यापूर्वी . 


खंड 


केल्याप्रमाणे , पोट - कलम ( ३ ) च्या खंड ( क ) , ( ग ) व ( घ ) मध्ये निर्दिष्ट केलेले दिवस किंवा दिनांक 
हे , उक्त तक्त्याच्या स्तंभ ( ३ ) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे दिवस किंवा दिनांक म्हणून वाचण्यात 
येतील 

: 


( घ ) विद्यापीठाच्या शिफारशींनंतर लगतनंतरच्या वर्षाच्या ३१ जानेवारी 
रोजी किंवा त्यापूर्वी . 


( १ ) 


( क ) 


तक्ता 

विद्यमान तरतुदीमध्ये तरतूद केलेले 
दिवस किंवा दिनांक 


( २ ) 

ज्यावर्षी इरादा पत्र मागवले असेल त्या वर्षाच्या अगोदरच्या वर्षाच्या 
सप्टेंबर महिन्याच्या शेवटच्या दिवसापूर्वी . 


८८ 


शके १ ९ ४४ 


( २ ) पोट - कलम ( ४ ) मधील , खंड ( घ ) नंतर , दुसऱ्या परंतुकाऐवजी , पुढील परंतुक दाखल करण्यात 

येईल : 


विद्यमान तरतुदीमध्ये तरतूद 

दिवस किंवा दिनांक 


केलेला 


२०२३-२४ या शैक्षणिक 
वर्षासाठी तरतूद केलेले 
दिवस किंवा दिनांक 

( ३ ) 


( २ ) 

ज्यावर्षी परवानगी मागितली असेल त्या वर्षाच्या अगोदरच्या वर्षाच्या 
सप्टेंबर महिन्याच्या शेवटच्या दिवसापूर्वी . 


१५ जानेवारी २०२३ 

रोजी किंवा त्यापूर्वी . 


परंतु आणखी असे की , दिनांक २०२३-२०२४ या शैक्षणिक वर्षासाठी , नवीन अभ्यास 
पाठ्यक्रम , विषय , विद्याशाखा , अतिरिक्त तुकड्या किंवा सॅटेलाईट केंद्र सुरू करण्यासाठी परवानगी 
मागण्याचा अर्ज करण्याचा दिनांक वाढविण्याच्या दृष्टीने , खाली दिलेल्या तक्त्याच्या स्तंभ ( २ ) मध्ये 
विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे , पोट - कलम ( ४ ) च्या खंड ( क ) मध्ये निर्दिष्ट केलेला दिवस किंवा दिनांक हा , 
उक्त तक्त्याच्या स्तंभ ( ३ ) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे दिवस किंवा दिनांक म्हणून वाचण्यात येईल : – 

तक्ता 


२८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी 
किंवा त्यापूर्वी . 


१ एप्रिल २०२३ रोजी 
किंवा त्यापूर्वी . ” . 


२०२३-२४ या शैक्षणिक 
वर्षासाठी तरतूद केलेला 
दिवस किंवा दिनांक 

( ३ ) 


१५ जानेवारी २०२३ 

रोजी किंवा त्यापूर्वी . ” . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , नोव्हेंबर २४ , २०२२ / अग्रहायण ३ , 

निवेदन 

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ अधिनियम , १ ९ ८ ९ ( १ ९ ८ ९ चा महा . २० ) याची कलमे १० व 
१० अ , कवि कुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय ( विद्यापीठ ) अधिनियम , १ ९९ ७ ( १ ९९ ७ चा महा . ३३ ) याची 
कलमे १२ व १३ आणि महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम , २०१६ ( २०१७ चा महा . ६ ) याची कलमे ११ व 
१३ यांमध्ये कुलगुरूची नियुक्ती करण्यासाठी पात्रता निकषांची व निवड समिती घटित करण्याची आणि 
प्र - कुलगुरूची नियुक्ती करण्याची तरतूद केली आहे . 


शके १ ९ ४४ 


३ . 

२. कुलगुरूची नियुक्ती करण्यासाठी पात्रता निकषांच्या व निवड समिती घटित करण्याच्या आणि 
प्र - कुलगुरूची नियुक्ती करण्याच्या तरतुदींमध्ये , विद्यापीठ अनुदान आयोग अधिनियम , १ ९ ५६ ( १ ९ ५६ चा ३ ) 
अन्वये तयार केलेल्या विद्यापीठ अनुदान आयोग ( विद्यापीठांमधील व महाविद्यालयांमधील अध्यापकांच्या व इतर 
विद्याविषयक कर्मचारी वर्गाच्या नियुक्तीच्या किमान अर्हता आणि उच्च शिक्षणातील मानके राखण्याच्या इतर 
उपाययोजना ) विनियम , २०१८ याद्वारे विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून त्यानंतर फेरबदल करण्यात आले आहेत . 
सर्वोच्च न्यायालयाने , गंभीरदान के . गढवी- विरुद्ध - गुजरात राज्य व इतर ( रिट याचिका ( दिवाणी ) 
क्रमांक . २०१ ९ चा १५२५ ) आणि प्राध्यापक डॉ . श्रीजीत पी . एस . विरुद्ध - डॉ . राजश्री एम . एस . व इतर ( दिवाणी 
अपील क्रमांक . २०२२ चा ७६३४-७६३५ ) या प्रकरणांमध्ये असा निर्णय दिलेला आहे की , कुलगुरूचे पात्रता 
निकष व नियुक्ती , नेहमीच विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या संबंधित विनियमांनुसार असेल आणि जर राज्य अधिनियम , 
विद्यापीठ अनुदान आयोग विनियमांशी अनुरूप नसतील तर , ते , लागू असलेल्या विद्यापीठ अनुदान आयोग 
विनियमांशी अनुरूप करण्यासाठी त्यात सुधारणा केली पाहिजे आणि त्यात सुधारणा करण्यात येईपर्यंत , लागू 
असलेले विद्यापीठ अनुदान आयोग विनियम अधिभावी असतील . 


४. राज्यातील विवक्षित विद्यापीठांचे कुलगुरू व प्र - कुलगुरू यांची मुदत आधीच संपलेली असून नवीन 
व 
नियुक्त्या करावयाच्या आहेत . 


वरील वस्तुस्थिती विचारात घेता , विद्यापीठांशी संबंधित असणाऱ्या उक्त राज्य अधिनियमांमध्ये 
अंतर्भूत असलेल्या कुलगुरू व प्र - कुलगुरू यांच्या नियुक्त्या करण्याशी संबंधित असणाऱ्या विद्यमान तरतुदी , 
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या विनियमांशी सुसंगत करण्यासाठी त्यामध्ये यथोचित सुधारणा करण्याची गरज आहे . 


६ . 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम , २०१६ याच्या कलम १० ९ मध्ये , उच्च शिक्षणाचे नवीन 
महाविद्यालय किंवा परिसंस्था , नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम , विषय , विद्याशाखा , अतिरिक्त तुकड्या किंवा सॅटेलाइट 
केंद्रे सुरू करण्यासाठी परवानगी देण्याच्या प्रक्रियेमधील विविध टप्प्यांसाठी विवक्षित कालमर्यादेची तरतूद केली 
आहे . 


उच्च शिक्षणाचे नवीन महाविद्यालय किंवा परिसंस्था , नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम , इत्यादी सुरू करण्यासाठी 
परवानगी देण्याच्या प्रक्रियेमधील विविध टप्प्यांसाठी २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षासाठी , कालमर्यादा वाढवण्यात 
आली होती . त्यामुळे , २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून नवीन महाविद्यालय किंवा नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम , 
इत्यादी सुरू करण्याची परवानगी देण्याची प्रक्रिया , त्याच्या विनिर्दिष्ट कालमर्यादेत पार पाडता येऊ शकली नाही . 
म्हणून , २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षासाठी , त्याकरिता वाढीव कालमर्यादा विनिर्दिष्ट करणे इष्ट आहे असे वाटते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , नोव्हेंबर २४ , २०२२ / अग्रहायण ३ , 

, 


शके १ ९ ४४ 


७. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी , यशवंतराव 
चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ अधिनियम , १ ९ ८ ९ , कवि कुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय ( विद्यापीठ ) 
अधिनियम , १ ९९ ७ व महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम , २०१६ यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी 
महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल 
त्यांची खात्री पटली आहे , म्हणून , हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे . 


मुंबई , 

दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२२ . 


भगत सिंह कोश्यारी , 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


विकास चंद्र रस्तोगी , 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


